कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र.६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या 
रक्कमेच्या समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१८/प्र.क्र.- ९५/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - १४ नोव्हेंबर ,२०१८ 


संदर्भ : - शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१७/प्र.क्र. ११२/(१)/ऊर्जा-३, दि. ३१/०३/२०१८ 


प्रस्तावना : - 

कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ जागतिक बँकेच्या सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज व अनुदान प्राप्त होत असते. त्याअनुषंगाने सन २०१७-१८ 
मध्ये सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेली कर्जाची रक्‍कम रु. ९६.१६ लाख शासनाच्या एकत्रित निधी मध्ये 
जमा झाली होती. व त्याअनुषंगाने निरंक रक्कमेचे समायोजनाचे देयक अधिदान व लेखाधिकारी 
कार्यालयास माहे मार्च, २०१८ अखेर समायोजनासाठी सादर करण्यात आले होते. परंतु माहे मार्च, २०१८ 
अखेर अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालयातून सदर देयक आक्षेपासह परत आले होते. 
शासन निर्णय :- 

जागतिक बँकेकडून कोराडी प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेली कर्जाची रक्‍कम रु. 
९६.१६ लाख मागणी क्र. के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्ज योजना सांकेतांक (६८०१०६४७) ५५ कर्जे 
व आगाऊ रक्कमा या मुख्य लेखाशिर्षाखाली समायोजित करण्यासाठी संदर्भिय शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली होती. महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेल्या 
कर्जाच्या रक्कमेचे रु. ९६.१६ लाखाचे सादर केलेले देयक अधिदान व लेखा कार्यालयातून आक्षेपासह 
परत आल्यामुळे व सदर रक्‍कम सन २०१७-१८ मध्ये समायोजित न झाल्यामूळे संदर्भिय शासन निर्णय रद्द 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१११४११४७५४४८१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 


Dhane 
Date: 2018.11.14 11:56:34 +05'30' 
(ना.रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd -: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं.म.प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई-५१ 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, हाँगकाँग 
बिल्डींग, ४ था मजला .एम ,जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२३ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 


3 
8 
4 
& 


[i i a -> ६: 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.-- ९५/ऊर्जा-३ 


७ उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८) मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालय जल विद्युत प्रकल्प, एच.एस.बी.सी. इमारत, चौथा मजला, एम.जी. 
रोड, फोर्ट, मुंबई 8000 ०१ 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्य-१६) त्रद्ष्ण व हमी कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, ३२ 

१२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


